राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा 
निर्माण करुन देण्याकरीता, मंजूर केलेल्या 
न्यायालयांकरिता पायाभूत सुविधा 
धोरणाच्या अनुषंगाने मा.उच्च न्यायालये व 
जिल्हा न्यायालये यांच्या प्रस्तावांबाबतच्या 
पत्रव्यवहाराकरीता स्वतंत्र ई-मेल आयडी 
तयार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१ ६१५/प्र.क्र.२२०(भाग-१)/का.१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०/ भाग-१/ का-१३, 
दि.१०.१०.२०१६. 


शासन परिपत्रक:- 

राज्यातील न्यायालयांना सोयी-सुविधा निर्माण करुन देण्याच्या अनुषंगाने, “न्यायालयांकरिता 
पायाभूत सुविधा धोरण” उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर 
धोरणातील धोरणात्मक तरतूदीतील मुद्दा क्रमांक ११ “पत्रव्यवहाराची पध्दती” मधील अनुक्रमांक ११.२ 
मध्ये Ted न्यायालय व जिल्हा न्यायालये यांचे उक्त प्रस्ताव हाताळणारे कक्ष यांच्यासाठी एक स्वतंत्र 
ई-मेल आयडी तयार करण्यात यावा” असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार उच्च न्यायालय व 
जिल्हा न्यायालय यांचे प्रस्ताव हाताळण्याकरीता “s013.Injd-mh @ gov.in” असा ई-मेल आयडी तयार 
करण्यात आला आहे. तरी न्यायालयांकरिता पायाभूत सुविधा धोरणात उल्लेख केलेल्या प्रस्तावांच्या 
अनुषंगाने करण्यात येणारे पत्रव्यवहार सदर ई-मेल आयडी वर करण्यात यावा. 
२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२०६१६२१३४२६१२ असा आहे. सदर शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kawadu M 

Nimje 

Date: 2019.02.06 16:25:08 +05'30' 
(क.म.निमजे) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) राज्यपालांचे सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१६१५/प्र.क्र.२२०(भाग-१/का.१३ 


AD 


) मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

) सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहाय्यक, 

) सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


oC 


o~ 


4 


विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई. 

८) प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई. 

९) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१०) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

११)सचिव व विधि परामर्शी, विधि व न्याय विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

१२) प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सर्व 


) 
) 
) 
१३) उपसचिव (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) उपसचिव (वित्त) / उपसचिव (नियोजन) / उपसचिव (इमारती) (सा.बां.वि.), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
) 
) 
) 
) 
) 


mn 


S 


१६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

१७) मुख्य वास्तुझास््रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८)सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, रिट सेल, मुंबई-३२. 

१९) अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने. 
२०)निवडनस्ती / संग्रहार्थ कार्या-१३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


